भाषा संचालनालयातील भाषा उप CAH (अनुवाद व 
शब्दावली) आणि भाषा उप संचालक (विधि) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची अनुक्रमे दि. ०१.०१.२०१८ व दि. 
०१.०१.२०१६ ते दि. ०१.०१.२०१८ या कालावधीतील 
तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.७७/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६.१२.२०१८ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/ 
प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११. 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक भाज्येसू-२०१७/ 
प्र.क्र.9४/आस्था-२, दि. १३.११.२०१७ 


शासन परिपत्रक 

भाषा संचालनालयातील भाषा उप संचाळक (अनुवाद व शब्दावली) आणि भाषा उप 
संचालक (विधि) या संवर्गातील (गट-अ) राजपत्रित अधिकाऱ्यांची अनुक्रमे दि.१.१.२०११ ते दि.१.१.२०१७ 
आणि दि. ०१.०१.२०११ ते दि. ०१.०१.२०१५ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ (२) अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आता सदर भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली) आणि भाषा उप 
संचालक (विधि) या संवर्गातील (गट-अ) राजपत्रित अधिकाऱ्यांची अनुक्रमे दि. ०१.०१.२०१८ आणि दि. 
०१.०१.२०१६ ते दि. ०१.०१.२०१८ या कालावधींची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
भाषा उपसंचालक (अनुवाद व शब्दावली) हे पद दि. ०१.११.२०१७ पासून त्या पदावरील अधिकारी 
नियतवयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाल्याने रिक्त आहे. सदर बाब विचारात घेऊन 
प्रस्तुत तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

२. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक व 
त्यासोबतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या (सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसह) 
निदर्शनास आणावी. तसेच सदर ज्येष्ठतासूचीत काही आक्षेप/त्रुटी असतील तर याबाबत संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांच्या आत भाषा संचालक, मुंबई यांच्याकडे निवेदन सादर करण्याच्या सूचना 
द्याव्यात. विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२ ०१८/प्र.क्र.७७/आस्था-२ 


बरोबर असल्याचे गृहीत धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल, ही बाब संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावी. पंधरा दिवसांच्या कालावधीत प्राप्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या 
निवेदनांतील वस्तुस्थिती भाषा संचाळनालयाने त्या अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तक व अन्य सेवाभिलेख यांवरुन 
तपासून कार्यालयाचे अभिप्राय संबंधित निवेदनांच्या मूळ प्रतींसह या विभागाकडे १० दिवसांच्या आत 
शासनास कळवावेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०६११४०१८२८३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

M.P ace 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Marathi Bhasha, 


postalCode=400032, 
U | ta i st=Maharashtra, 
2.5.4.20=52bcc5e18003505c6980 


2475fe37220a367d934681b7743 
4d33db31221536f5f, cn=M. P. 


a i Kudtarkar 
Date: 2018.12.14 12:21:27 +05'30' 
(4.4. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
१. भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी (भाषा संचालनालयामार्फत). 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


भाषा उप संचालक (अनुवाद व शब्दावली), गट-अ या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


ज्येष्ठता | नांव प्रवर्ग | जन्म तारीख | भाषा उप । नियुक्तीचा | सरळसेवा | ज्येष्ठता/ । सेवानिवृत्ती | शौक्षणिक | अभिप्राय 
क्रमांक संचालक मार्ग । (गुणवत्ता | ज्येष्ठतेचा दिनांक अर्हता 
(अ.व शा.) | (सरळसेवा | क्र./ ay) | मानीव दिनांक 
पदावरील | / पदोन्नती) 
नियमित 
नियुक्‍ती 
दिनांक 
(२) (३) (४) (५) (६) (७) (ट) (९) (१०) (११) 
कि श्री. अ. शां. | विजाभज | ०६.१०.१९५९ | ०९.०७.२०१२ | पदीन्नती षि ०९.०७.२०१२ | ३१.१०.२०१७ | एम.ए. | सेवानिवृत्त 
गोसावी (मराठी) 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.७७/आस्था-२ 


भाषा उप संचालक (विधि), गट-अ या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१६ ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्म तारीख | भाषा उप संचालक | नियुक्तीचा | सरळसेवा ज्येष्ठता/ सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक (अ.व श.) पदावरील मार्ग (गुणवत्ता ज्येष्ठतेचा दिनांक अर्हता 
नियमित नियुक्ती | (सरळसेवा/ | क्र./ वर्ष) | मानीव दिनांक 
दिनांक पदोन्नती) 
(२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
१ | श्री.ल.म.डोनीकर | अनुसुचित । १०.०१.१९६५ | 20.08.2094 पदोन्नती शि २०.०४.२०१५ | ३१.०१.२०२३ | एम.ए. | 
जमाती (मराठी) 
(वैधता प्राप्त) एलएलबी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.७७/आस्था-२ 


भाषा उप संचालक (विधि), गट-अ या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१७ ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


ज्येष्ठता । नांव प्रवर्ग जन्म तारीख भाषा उप नियुक्तीचा | सरळसेवा ज्येष्ठता/ सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्रमांक संचालक (अ.व मार्ग (गुणवत्ता ज्येष्ठतेचा दिनांक अर्हता 
a) पदावरील | (सरळसेवा/ | क्र./वर्षो | मानीव दिनांक 
नियमित पदोन्नती) 
नियुक्‍ती दिनांक 
(२) (३) (४) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
१ श्री.ल.म.ड | अनुसुचित | १०.०१.१९६५ | २०.०४.२०१५ | पदोन्नती | २०.०४.२०१५ | ३१.०१.२०२३ एम.ए. शि 
नीकर जमाती (मराठी) 
(वैधता प्राप्त) एलएलबी 


पृष्ठ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.७७/आस्था-२ 


भाषा उप संचालक (विधि), गट-अ या संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 


ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग जन्म तारीख | भाषा उप संचालक | नियुक्तीचा | सरळसेवा ज्येष्ठता/ । सेवानिवृत्ती | शैक्षणिक |अभिप्राय 
क्रमांक (अ.व 31) पदावरील मार्ग (गुणवत्ता क्र./ | ज्येष्ठतेचा दिनांक अर्हता 
नियमित नियुक्‍ती | (सरळसेवा / वषी मानीव दिनांक 
दिनांक पदोन्नती) 
(२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
१ | श्री.ल.म.डोनीकर | अनुसुचित | १०.०१.१९६५ |  २०.०४.२०१५ पदोन्नती शि २०.०४.२०१५ | ३१.०१.२०२३ | एम.ए. | 
जमाती (मराठी) 
(वैधता प्राप्त) एलएलबी 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


